आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ 
करीता प्राप्त तरतूदींचे वितरण.... 
लेखाशिर्ष (२२२५ २२८२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/ प्र. क्र. ०३/कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- ११ डिसेंबर,२०१८. 


वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२) जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, पीएफएमएस मंजूरी आदेश क्र. 
२००१४/१६/२०१२,दि.२३.१०.२०१८. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि. १०.०९.२०१८. 
४) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. भासशि-२०१८ /प्र.क्र.११७/कार्या-१२. 
शासन निर्णय- 


आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र. टी-५, २२२५ 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत 
योजना (०२) (०९) भारत सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (२२२५ २२८२), ३४- शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने करिता 
एकूण रु.२५०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेला रु.१०२६३.५३ लाख इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना 


संदर्भाधीन दि.१०.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाच्या 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील मंजूरी आदेशानुसार सन २०१८-१९ करीता रू.४९७४.६२ लाख इतका निधी 


राज्यास वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

२. केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडुन वितरीत 
करण्यात आलेला रु.४९७४.६२ लाख इतका निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे वित्त 
विभागाने प्रमाणित केले आहे. सबब, (०२) (०९) भारत सरकार मेंट्रिकोत्त्तर शिष्यवृत्ती (लेखाशिर्ष २२२५ 
२२८२), ३४- शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने याखाली रु.४९७४.६२ लाख ( रु. एकोणपन्नास कोटी चौऱ्याहत्तर लाख 
बासष्ट हजार फक्त) इतकी तरतूद नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र. क्र.०३ / कार्यासन.६ 


तरतूद सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी वापरण्यात 
यावी. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५०८/ अर्थोपाय, दि. १९.११.२०१८ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१११७०२३०६०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


. . ou=Tribal Development Department, 

Kj fa al Kj S a al fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b 

9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 


Pp a Wa | serialNumber=344de3ff07b9439dd1 1caf728255a 
5eb0a0dd495ef82f98993 1088637d821 10, 
cn=Kiran Kisanrao Pawar 


fon Rat: FO ayy 9437 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


>» 0०0८ zw AD wo 


eo (२ 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


